काळ (9 x १५ मे.वॅट) व कुंभे (१५१० मे.वॅट) जलविद्युत 
प्रकल्प BOT तत्वावर पूर्ण करण्याकरिता BOT प्रस्ताव 
व संबधित निविदा प्रक्रिया व कंत्राटाबाबत कार्यवाही 
करण्याकरिता कृतीगटास मुदतवाढ मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - जविप्र २०१७/प्र.क्र.२०१/जवि 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १८ जुले, २०१८ 


पहा : जविप्र २०१७/प्र. क्र. २०१/जवि, दि.२१.०२.२०१८ 


प्रस्तावना: 

काळ (१ x १५ Ade) व कुंभे (१ x १० मे.वॅट) जलविद्युत प्रकल्प BOT तत्वावर पूर्ण 
करण्याकरिता, 801 प्रस्ताव व संबधित निविदा प्रक्रिया व कंत्राटाबाबत कार्यवाही करण्याकरिता 
कृतीगटाचे गठण शासन निर्णय दि. २१.०२.२०१८ अन्वये करण्यात आलेले आहे. सदर कृतीगटाची 
मुदत दि. २०.०५.२०१८ रोजी संपलेली आहे. यास्तव सदस्य सचिव कृतीगट तथा अधीक्षक 
अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ यांनी दि. ३१.०५.२०१८ च्या पत्रान्वये कृतीगटास अधिक ६ महिने 
मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


काळ (9 x १५ मे.वॅट) व GA (१ x १० मे.वॅट) जलविद्युत प्रकल्प BOT तत्वावर पूर्ण 
करण्याकरिता, 801 प्रस्ताव व संबधित निविदा प्रक्रिया जलद गतीने पार पाडण्याकरिता कृती 
गटास दि. २०.०५.२०१८ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने ३ महिन्याची मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०१८०७१९११५४२१५७२७ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda Bagade 
DN: htra, 


Dnyandeo : 
Ananda Bagade ~: 


.=Dnyandeo Ananda Baga: 
Date: 2018.07.19 11:55:52 +05'30! 


518: 
578322721906९57640728०22त41 ८८ 
487ed5ee3e377def65, 

id 


(SI. आ. बागडे) 


शासनाचे उप सचिव 
प्रत: 
१ मा. विरोधी पक्ष नेते, विधान सभा, विधान भवन, मुंबई 
२) मा. विरोधी पक्ष नेते, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 
३) मा. मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४ मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः जविप्र २०१७/प्र.क्र.२०१/जवि 


4 


£53) 


) 
) 
७) 
) 
) 


प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (प्र.स.), जलविद्युत, मंत्रालय, मुंबई. 

महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे. 

मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 

मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई. 

अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 

अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे. 

अधीक्षक अभियंता, तापी - गोदावरी जलविद्युत व उपसा सिंचन मंडळ, जळगांव 
जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


